मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
राज्यस्तरीय अनिवार्य योजनांतर्गत प्रादेशिक 
वनसंरक्षक (२४०६ ००४२), कृत्रिम पुनर्निर्मिती (२४०६ 
०१२२), अग्नीपासून वनांचे संरक्षण (२४०६ ०१३१), 
शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (तेंदू) (२४०६ 
०४५२), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन 
(इमारती लाकुड) (२४०६ ०४७२) व निसर्ग संवर्धन व 
वन्यपश संरक्षण (२४०६ ०७६६) या ६ लेखाशिर्षांतर्गत 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध 
असणारा निधी २८-व्यावसायिक सेवा या 
उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३४/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ 


वाचा : १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०२(भाग-३)/ ५०५/२०२२-२३, दि.१६.०३.२०२३. 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ करीता मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
राज्यस्तरीय अनिवार्य योजना अंतर्गत २८- व्यावसायिक सेवा या उप लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेला निधी अपुरा पडत आहे. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
त्यांच्या क्र.१ येथील पत्रान्वये वन विभागातील विविध न्यायालयीन प्रकरणाचे अनुषंगाने अदा 
करावयाचा निधी अपुरा पडत असल्यामुळे मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
राज्यस्तरीय अनिवार्य योजनांतर्गत प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२), कृत्रिम पुनर्निर्मिती 
(२४०६ ०१२२), अग्नीपासून वनांचे संरक्षण (२४०६ ०१३१), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन 
(तेंदू) (२४०६ ०४५२), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (इमारती लाकुड) (२४०६ ०४७२) व 
निसर्ग संवर्धन व वन्यपड[ संरक्षण (२४०६ ०७६६) या ६ लेखाशिर्षांतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या 
VERA उपलब्ध असणारा रु.१४२.९९ लक्ष इतका निधी २८- व्यावसायिक सेवा या 
उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण करून मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३४/फ-२ 


त्या अनुषंगाने उपरोक्त ६ लेखाशिर्षांअतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या अंतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या निधीपैकी रु.१४२.९९ लक्ष इतका निधी २८- व्यावसायिक सेवा या उद्दीष्टाखाली 
पुनर्वितरण करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


AIR आदेठा :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेला प्रस्तावानुसार खालील कारणास्तव २८- 
व्यावसायिक सेवा या उद्दीष्टाखाली निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे :- 


3) अँड. श्री.कार्तिक शुक्ल यांना न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या वतीने विशेष 
समुपदेशी म्हणून त्यांनी दिनांक २२.०३.२०१६ ते दिनांक १८.०१.२०२१ या कालावधीमध्ये 
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर, राष्ट्रीय हरीत लवाद, खंडपीठ पुणे व इतर 
न्यायालयात वनविभागाच्या वतीने विविध २६ प्रकरणामध्ये शासनाची बाजू मांडल्याबद्दल 
रु.१,२७,२६,२५०/- देय असून त्यापैकी रु.८,८०,०००/- त्यांना प्राप्त झाले असून 
रु.१,१८,४६,२५०/- एवढी फी प्रदान करणे शिल्लक आहे. 


बो तसेच श्री. तुषार मेहता, भारताचे सॉलिसिटर जनरल यांनी वन विभागाशी संबंधीत 
रिट याचिका क्रमांक २०२/१९९५ करिता दिनांक २३.०९.२०२२ व दिनांक ३०.११.२०२२ 
रोजी उपस्थिती दर्शविल्यानुसार Appearance Date दिळेले आहेत. या दिवसाच्या 
प्रलंबित देयके प्रत्येकी रु.४,४०,०००/- प्रमाणे दोन तारखांचे रु.८,८०,०००/- अदा करणे 
प्रलंबित आहे. 


क) त्याच प्रमाणे विधी सल्लागार यांचे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीचे मानधन 
अदा करणे करिता रु. १५,००,०००/- व श्री. व्ही. ए. थोरात, विशेष समुपदेशी यांना रिट 
याचिका क्रमांक ४५३५/२०१६ मध्ये शासनाची बाजू मांडण्याकामी नियुक्‍त करण्यात 
आल्यानुसार त्यांचे मानधन अदा करणेकामी रु. ७,३०,०००/- लक्ष sail एकूण 
रु.२२,३०,०००/- इतकी रक्कम अदा करणे प्रलंबित आहे. 


२. त्याअनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचा प्रस्ताव तसेच वित्त विभागाने संदर्भ क्र. येथील परिपत्रकांन्वये दिलेल्या सूचना 
विचारात घेता, सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
राज्यस्तरीय अनिवार्य योजनांतर्गत प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२), कृत्रिम पुनर्निर्मिती (२४०६ 
०१२२), अग्नीपासून वनांचे संरक्षण (२४०६ 0939), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (तेंदू) 
(२४०६ ०४५२), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (इमारती लाकुड) (२४०६ ०४७२) व निसर्ग 
संवर्धन व FUT संरक्षण (२४०६ ०७६६) या ६ लेखाशिर्षांतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या 
उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी रु.१४२.९९ लक्ष इतका निधी २८- व्यावसायिक सेवा या 
उद्दीष्टाखाली पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास व बीम्स्‌ (BEAMS) प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३४/फ-२ 


(रक्‍कम लाखात) 
अ. मुख्यलेखागशिर्ष  । सविस्तर शीर्ष पंकल्पि सुधारीत खर्च | शिल्लक ।पुनर्वितरणाने 
क्र. तरतूद अंदाजानुसार | झालेला | निधी | वितरीत 
उपलब्ध असलेला | निधी | (५-६) करण्यात येत 
व वितरीत निधी असलेला 
निधी 
Pe 2 3 [1 | 4 & pres i ८ 
१. | प्रादेशिक वनसंरक्षक | ११- देशांतर्गत | ५२.२९ ३६.६० १७.६६ | १८.९४ | (-१७.८५ 
(२४०६ ००४२) प्रवास खर्च 
२८- व्यावसायिक | ०.३४ ०.२९ ०.१९ | 0.90 | (+ १७.८५) 
सेवा 
२. । कृत्रिम पुनर्निमिती | ११- देशांतर्गत | ६५.८० ४६.०६ १७.९२ | २८.१४ । (-२२.२७ 
(२४०६ ०१२२) प्रवास खर्च 
२८- व्यावसायिक | ०.०१ ०.०१ a ०.०१ | (+ 22.219) 
सेवा 
3. | अग्नीपासून वनांचे | ११- देशांतर्गत | ९२.९५ ६५.०६ ३२.७७ | ३२.२९ | (-३१.९७) 
संरक्षण (२४०६ ०१३१) | प्रवास खर्च 
२८- व्यावसायिक | ०.०१ ०.०१ [=] ०.०१ | (+ 34.86) 
सेवा 
४. | शासकिय ११- देडांतर्गत | ५०.२६ ३५.१८ १७.५३ | १७.६५ | (-१५.३८) 
अभिकरणाकडून प्रवास खर्च 
समुपयोजन (तेंदू) | २८- व्यावसायिक | ०.०१ ०.०१ | ०.०१ | (--१५.३८) 
(२४०६ ०४५२) सेवा 
५. | शासकिय ११- देशांतर्गत । ७६.२४ ५३.३७ १४.०५ | ३९.३२ | (-३५.६९) 
अभिकरणाकडून प्रवास खर्च 
समुपयोजन (इमारती | २८- व्यावसायिक | ०.०१ ०.०१ गं ०.०१ | (+ ३५.६९) 
लाकुड) (२४०६ ०४७२) | सेवा 
६. | व निसर्ग संवर्धन व । ११- देशांतर्गत | ७३.८९ ५१.७२ ३०.२९ | २१.४३ | (- १९.८३) 
वन्यपश््‌ संरक्षण (२४०६ | प्रवास खर्च 
०७६६) २८- व्यावसायिक | १.०० ०.८५ ०.१४ | ०.७१ | (+ 98.23) 
सेवा 
एकूण ११- देशांतर्गत (- १४२.९९) 
प्रवास खर्च 
२८- व्यावसायिक (+ १४२.९९) 
सेवा 
२. पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. 


त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, याची खातरजमा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 


नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर 


निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. 


सदर शासन आदेशा, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३९/व्यय-१०, दि.२१.०३.२०२३ 


अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा PATH: एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३४/फ-२ 


पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र.३, परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१८१४४१४५१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


gitally signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


AND FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mal 
U N | L PA N D U RA N G 2.5.4.20=7f87479241 5b92ba519384cacb41b53a89cf93dbd96d4b 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, PANDHARE य्य 
(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने), 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
१ प्रधान मुख्य वनसर रक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


) 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) / (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम मुंबई 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ ठाणे/ पालघर. 

वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

qo) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

११ ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


